शासन शुध्दीपत्रक- राज्यातील अल्पसंख्याक 
बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मूलभूत/ पायाभूत सुविधा 
या योजनेंतर्गत सन २०१७-१८ मधील मंजूर 
कामांमध्ये अंशात: बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: ग्राक्षेवि-२०१९/प्र.क्र.१७/का.९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक:- ०२ फेब्रुवारी, २०१९. 


वाचा :- १) शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग, ग्राक्षेवि- २०१७/प्र.क्र.१०२/का.९, 
दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०१७. 
2) शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्षेविका-२०१८/प्र.क्र.२७/का.९, 
दिनांक ३१ मार्च, २०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयामध्ये परिशिष्ट “अ” मधील अ.क्र.६ येथील अहमदनगर 


जिल्ह्यातील कामांना मान्यता देण्यात आली होती. 


अ. जिल्हा न.प./ | कामाचे नांव मंजूर निधी 
क्र म.न.पा. (रू.) 
६ | अहमदनगर | arama | ora मस्जिद ते भगत सिंग चौक कब्रस्तानकडे जाणार | १० लक्ष 
न.प. रस्ता पेव्हींग ब्लॉक बसविणे. 
२)मदिना चौक ते भगत सिंग चौक पेव्हींग ब्लॉक बसविणे.. | १० लक्ष 
Q. 


उपरोक्‍त आदेशात अहमदनगर जिल्हयामध्ये खालीलप्रमाणे कामाचे नाव व मंजूर निधी 


रकान्यामध्ये बदल करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. जिल्हा ।न.प./ कामाचे नांव मंजूर निधी 

क्र म.न.पा. (रू.) 

६ | अहमदनगर | ठोवगाव न.प. | 9 सोनमिया कब्रस्तान संरक्षण भित बांधणे. २० लक्ष 

३. तसेच संदर्भीय क्र.२ च्या शासन निर्णयामध्ये परिशिष्ट “अ” मधील अ.क्र.६ येथील अहमदनगर 
जिल्ह्यातील कामांना मान्यता देण्यात आली होती. 

अ. जिल्हा ।न.प./ कामाचे नांव मंजूर निधी 

क्र म.न.पा. (रू.) 

६ । अहमदनगर | शोवगाव न.प. | इदगाह मैदान येथे अंतर्गत रस्ते करणे. १० लक्ष 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-०१९/प्र.क्र.१७/का.९ 


४. उपरोक्त संदर्भ क्र.२ च्या आदेशात अहमदनगर जिल्हयामध्ये खालीलप्रमाणे कामाचे नाव 
रकान्यामध्ये बदल करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

अ. जिल्हा  ।न.प./म.न.पा. कामाचे नांव मंजूर निधी 

क्र (रू.) 

६ । अहमदनगर | होवगाव न.प. | सोनमिया दर्गा येथे सभामंडप बांधणे. १० लक्ष 

द. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०२०२१२१२४२३७१४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


e Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 
DN: c=! Government 

Dinesh M. = 

@ postal 

2. 


5.4.21 
ab5363a2133e0927ff26c0f01 6fdf, 


.5.4.45=0321 00CD9D66225CED8BAE27E0E1249D. 


2 
S O Nn a V a Nn e 39EC14A54419D0A13504B49333B23F92B58199, 
cn=Dinesh M. Sonavane 


Date: 2019.02.02 12:14:36 +05'30' 


(दि.मा.सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 


. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 
. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


४. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 


. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर, 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 


७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
८. संबंधित जिल्हाधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 
९. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 


qo. 
११. 
१२. 


१३. 


ALAA राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी (का-७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती (का-९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


arashtra, 
bb099fd0576208F4caa310d2e7860201 


